महिला व बाल विकास विभागास 
तुरडाळीचा प्रकल्पापासूनते अंगणवाडी 
केंद्रापर्यंत पुरवठासाठी वाहतूक खर्चाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४- स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:-१२ जून, २०१८ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.9७/२४-स, दिनांक २७.०४.२०१७, १६.०५.२०१७ व २६.०५.२०१७. 
२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक २३.१०.२०१७ 
३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक १६.०४.२०१८ व दि.२० एप्रिल,२०१८. 
४. मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.२९.५.२०१८ रोजीच्या बैठकीतील निर्णय. 


शासन निर्णय 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि.२० एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महिला व 
बाळ विकास विभागास २०१७-१८ वर्षाकरिता आव्यक असलेल्या तुरडाळीचा पुरवठा रु.५५/- प्रती 
किलो या दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रु.५५/- प्रती किलोमधील रु.५/- प्रती किलो 
इतका खर्च प्रकल्पापासून ते अंगणवाडी केंद्रापर्यंत तुर डाळीची वाहतूक करण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव 
महिला व बाल विकास विभागाच्या विनंतीनुसार शासनाच्या विचाराधीन होता. या विनंतीच्या अनुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


२. महिलावबाल विकास विभागास पुरवठा करावयाच्या तुरडाळीसाठी रु.५५/- प्रती किलो यातील, 
रु.५/- प्रती किलो, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पापासुन ते अंगणवाडी केंद्रापर्यंत तुरडाळीच्या 
वाहतूकीसाठी करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. यामुळे महिला व बाल विकास पुरवठा 
करण्यात आलेल्या तुरडाळीसाठी प्रती किलो रु.५०/- या दराने देयकाची एकुण रक्‍कम व्यवस्थापकीय 
संचालक , महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई, यांना जमा करण्यात यावी. या निर्णयामुळे 
प्रकल्पापासून अंगणवाडी केंद्रापर्यंत तुरडाळीची वाहतूक करण्याची संपुर्ण जबाबदारी महिला व बाल 
विकास विभागाची राहील. तुरडाळीचा पुरवठा करण्यासंदर्भात दि.१६.४.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अन्य अटी कायम आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४- स 


रै. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१२१६००५९२३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


lly signed by Valvi Kalu Gony: 


° 
Valvi Kalu 2cssiceneSr 
Co-Op,Marketing And Textile Department, 


ICode=400032, st=Maharasht 
2,5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 


Gonya | Se 
(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


28 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
७. मा.अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
८. मा. सचिव (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई, 
११.पणन संचालक, महाराष्ट राज्य, पुणे 
१२.सर्व जिल्हा पणन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


